राज्य आणीबाणी व्यवस्थापन गट 
स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एमआयएस ०३१३/प्र.क्र. १९४/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई 
तारीख: २९ जून, २०१३ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमआयएस ०४०९/प्र.क्र. ८७/पोल-८, दि. ९.४.२००९ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 


अध्यक्षतेखाली “राज्य आणीबाणी व्यवस्थापन गट” स्थापन करण्यात आला आहे. या गटातील 


अनुक्रमांक ९ येथील “अप्पर पोलीस महासंचालक/विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विशेष शाखा” हे पद 


अस्तित्त्वात नसल्यामुळे ते वगळण्यात येत आहे. अनुक्रमांक ११ येथील “सह आयुक्त राज्य गुप्तवार्ता 


विभाग” यांच्याऐवजी “आयुक्त राज्य गुप्तवार्ता विभाग” असे वाचण्यात यावे. तसेच, या गटामध्ये 


अनुक्रमांक १३ व अनुक्रमांक १४ म्हणून अनुक्रमे आयुक्‍त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व पोळीस 


आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद-२ मध्ये राज्य आणीबाणी व्यवस्थापन 


गटातील मूळ सदस्यांच्या गैरहजेरीत कोणते सदस्य उपलब्ध असतील, ते निश्चित करण्यात आले आहे. 


या गटातील अनुक्रमांक ९ येथील “पोलीस उप महानिरीक्षक, विशोष शाखा” हे पद अस्तित्त्वात 


नसल्यामुळे ते वगळण्यात येत आहे. अनुक्रमांक ११ येथील “उप आयुक्त राज्य गुप्तवार्ता विभाग” 


यांच्याऐवजी “सह आयुक्‍त राज्य गुप्तवार्ता विभाग” असे वाचण्यात यावे. पर्यायी अधिकाऱ्यांमध्ये 


अनुक्रमांक १२ व अनुक्रमांक १३ म्हणून अनुक्रमे अतिरिक्त आयुक्‍त (आरोग्य सेवा), बृहन्मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमआयएस ०३१३/प्र.क्र. १९४/पोल-८ 


महानगरपालिका आणि सह WSR आयुक्‍त (कायदा व सुव्यवस्था), बृहन्मुंबई यांचा समावेश करण्यात 


येत आहे 


3 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०६२९१४५७४६६९२९ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


C 2 Digitally signed by Charushila 
C h aru 5 h | | a Chandrakant Tambekar 
DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 


C h an d ra ka NT mararasutra, 0 = 


GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Tam bekar Date: 2013.07.02 12:21:56 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर ) 
महाराष्ट्र शासनाच्या सह सचिव 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


अप्पर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई. 


अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जी. टी. हॉस्पीटल संकूल, मुंबई. 


प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमआयएस ०३१३/प्र.क्र. १९४/पोल-८ 


१० संचालक तथा सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, बरॅक क्र. 
८, मुंबई. 

99) सचिव (विशेष), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 30 वा मजला, कफ 
परेड, मुंबई. 


१२) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१३) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
qk) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


१५) महासमादेशक, गृह रक्षक दल व नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१६ परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१७ सह संचालक, केंद्रीय गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 


१८) अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१९) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२० उप संचालक, केंद्रिय गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 


२१ सह पोलीस आयुक्‍त (कायदा व सुव्यवस्था), बृहन्मुंबई. 


२२) सह आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२३) उप महासमादेशक, गृह रक्षक दल व नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 
२४) अतिरिक्त आयुक्त (आरोग्य सेवा), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 


२५) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई. 
२६ सह सचिव (विशा-४/विशा १अ/ विशा १ बो) 

२७) सर्व जिल्हाधिकारी. 

२८) सर्व पोलीस आयुक्त. 

२९) सर्व पोलीस अधीक्षक. 

३० निवडनस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


